सन २०१८-१९ करीता आदिवासी 
संशोधन संस्थांना सहाय्य या योजनेंतर्गत 
केंद्र शासनाकडील प्राप्त निधी वितरणास 
मान्यता देण्याबाबत (पहिला हफ्ता). 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः - आसंप्र ३४१८/प्र.क्र.१५९/का.-०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २१ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.आसंप्र ३४१८/प्र.क्र.१५९/का-०५, 
दिनांक ११ जानेवारी, २०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


वरील वाचा येथील अ.क्र. १मध्ये नमूद शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ मध्ये सदर शासन निर्णय 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०२/१८/ अर्थ-१९, दिनांक २४.१२.२०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे असे नमूद करण्यात आले आहे, त्याऐवजी सदर शासन 
निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२५/व्यय-१४, दिनांक २४.१२.२०१८ अन्वये प्राप्त 


झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे" असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०१९०१२११७३००३९३२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


arashtra, 
° ou=" Development Department, 
Satish क यल डा ya a 
-€13b027a7b550970150cf7dc69d276db3 
द bla f7 161 0fb5e8ff55b1676c8a, 
Vith a | fa 0 Kove serié imber=ce18732734ba0742d7712775e8f0a 
640 8748375399762fd447c3e9acleb, 
cn=Satish Vithalrao Kove 
Date: 2019.01.21 17:32:17 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
b 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi 


१. मा.मंत्री,आदिवासी विकास,मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आसंप्र ३४१८/प्र.क्र.१५९/का.-०५ 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवड नस्ती (का ०५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


दर? (* ७ टी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


